पोषण अभियानांतर्गत एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी 
सेविका, पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका, तांत्रिक 
मनुष्यबळ यांना स्मार्ट मोबाईल फ़ोन उपलब्ध 
करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१६६/का.६ (-६६८८९४) 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ = (१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 

दिनांक ११ जुले, २०१८. 

(२) महिला व बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार यांच्या दिनांक १.८.२०२२ रोजीच्या मार्गदर्शक 
सूचना 

(३) महिला व बाळ विकास मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र H.PA/283/2022-CPMU, दिनांक 
२८.३.२०२३ 

(४) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.३८५४/२०२१ व इतर संलग्न याचिका मधील 
दिनांक १९.४.२०२३ व दिनांक २३.६.२०२३ रोजीचे आदेशा 

(५) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/पोषण 
अभियान/२०२३/२०२३/२३४३, दिनांक ९.६.२०२३ 

(६) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/ 
पोषण अभियान/२०२३/४८३९, दिनांक १०.८.२०२३ 

(७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६, 
दिनांक २६ सप्टेंबर,२०२३. 

(८) महिला व बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र क्र.2१/२९३/२०२२-७०॥/॥(), दिनांक 
92.90.2023 

(९) मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक 29.90.2023 रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त 

(90) मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ८.१.२०२४ रोजीच्या 

बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाची संदर्भाधीन क्र. १ 
येथील दिनांक ११.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. तद्नंतर पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाची दिनांक १.८.२०२२ रोजी केंद्र शासनाने 
दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचंनानुसार अंमलबजावणी करण्यास तसेच या कार्यक्रमाकरिता केंद्र व राज्य 
हिड्याच्या प्रमाणामध्ये ८०:२० ऐवजी ६०:४० असा बदल झाल्याने त्याप्रमाणात सदर कार्यक्रम राबविण्यास 


संदर्भाधीन क्र. ७ येथील दिनांक २६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१६६/का.६ 


पोषण अभियानांतर्गत निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून 
त्यापैकी ICT - Real Time Monitoring या उपक्रमाची अंमळबजावणी करण्यासाठी सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका व मुख्यसेविका, तांत्रिक मनुष्यबळ यांचेकरिता स्मार्ट 
मोबाईल फोन खरेदी करण्यात आले होते. सदर मोबाईल फोनची वॉरन्टी संपुष्टात आली होती. त्यानुसार 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका, 
तांत्रिक मनुष्यबळ यांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मोबाईल फोन उपलब्ध करून देण्याकरिता 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार Gem 
प्रणालीवर निविदा प्रकाशित केलेली होती. 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्‍तालयाकडून राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियाअंती 
मे. एन. एफ़. इन्फ्राटेक सर्व्हिस प्रा. लि. न्यू दिल्ली यांचा प्रति स्मार्ट मोबाईल फोन व निविदेत नमूद 
केल्याप्रमाणे इतर साहित्य करिता रु.१३४५७.५३/-एवढा निम्नतम दर प्राप्त झालेले आहेत. त्यानुसार 
उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार Lo निविदाधारक मे. एन. एफ़. इन्फ्राटेक सर्व्हिस प्रा. लि. न्यू 
दिल्ली यांचेकडून SAMSUNG Galaxy A0SS या मॉडेलचे प्रति मोबाईल फोन रु.१३४५७.५३/- याप्रमाणे 
एकूण ११४९७४ एवढे मोबाईल फ़ोन खरेदी करण्यास व त्याकरिता येणाऱ्या रु. १५४,७२,६६,०५४/- (अक्षरी 
रुपये VHal चोपन्न कोटी बहात्तर लाख सहासष्ट हजार चोपन्न फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमांतर्गत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेमधील 


राज्यातील अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका व तांत्रिक मनुष्यबळ यांना मोबाईल फ़ोन उपलब्ध 
करून देण्याकरिता राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेच्या अनुषंगाने Lo निविदाधारक मे एन. एफ़. 
इन्फ्राटेक सर्व्हिस प्रा. लि. न्यू दिल्ली यांचेकडून SAMSUNG Galaxy A0SS या मॉडेलचे मोबाईल फ़ोन प्रति 
मोबाईल रु.१३४५७.५३ (सर्व करासहित) प्रमाणे एकूण ११४९७४ एवढे मोबाईल फोन खरेदी करण्यास व 
त्याकरिता येणाऱ्या रुपये १५४,७२,६६,०५४/- (अक्षरी रुपये Hal चोपन्न कोटी बहात्तर लाख सहासष्ट हजार 


चोपन्न फक्त) एवढया खर्चास खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


1१ साहित्याचे नांव खरेदी प्रति स्मार्ट एकुण खरेदीची किमत 
निविदाधारकाचे करावयाच्या मोबाईल फोन 
नांव स्मार्ट मोबाईलची किंमत 
एकूण संख्या | (सर्व करासहित) 
मे एन. एफ़. SAMSUNG 
sapien सर्व्हिस | Galaxy 8055 ११४९७४ रु.१३४५७.५३/- | रु. १५४,७२,६६,०५४/- 
प्रा. लि. न्यू दिल्ली (स्मार्ट मोबाईल फ़ोन 
— व निविदेत नमूद 
इतर साहित्य) 
एकुण ११४९७४ रु.१३४५७.५३/- | रु. १५४,७२,६६,०५४/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१६६/का.६ 


यावा. 


१०) 


११) 


सदर मोबाईल WHA पुरवठा आदेश खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात 


सदर खरेदी करतांना Gem प्रणालीवरील निविदेतील अटी व शर्तीचे पालन तंतोतंत करावे. करिता 
निविदेचा वैधता कालावधी शिथील करुन खरेदीस परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, निविदेचा 
वैधता कालावधी शिथील करुन पुरवठा करण्याची निविदाधारकाची तयारी असावी. 
निविदेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे (5086010801 प्रमाणे) मोबाईळ फोनचा पुरवठा केला जाईल याची 
दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 
सदरचा निधी शासनाच्या विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार तसेच उपलब्धतेनुसार खर्च करणे 
आवश्यक राहील. 
पुरवठादाराने वरीलप्रमाणे करावयाच्या मोबाईल पुरवठयाची कार्यपद्धती आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी कार्यादेशामध्ये नमूद करावी. त्याप्रमाणे संबधितापर्यंत 
पुरवठाधारकाकडून पुरवठा होण्याकरिता अंतिम दिनांक पुरवठाधारकास बंधनकारक करण्यात 
यावा. 
पुरवठादाराने मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या गुणवत्तेनुसार स्मार्ट मोबाईल फ़ोनचा 
पुरवठा केला आहे. याबाबतची खात्री संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत आयुक्‍त 
कार्यालयाने करावी. सदर साहित्य वाटप/ पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास वा लेखा 
आक्षेप उद्भवल्यास त्याची जबाबादारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांची राहील. 
मोबाईल वापराबाबतच्या सर्वसाधारण सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी 
क्षेत्रिय यंत्रणांना द्याव्यात. 
निविदेतील अटी शर्ती नुसार मोबाईल वॉरंटीची माहिती व इतर आव्यक माहिती आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी क्षेत्रिय यंत्रणांना द्यावी. 
पुरवठादाराने राज्यस्तरावर कार्यालय सुरु करावे. तसेच निविदेत नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हास्तरावर 
सर्व्हिस सेंटर विहित कालावधीत सुरू करावीत. मोबाईलच्या सर्व्हिसिंगची सुविधा आवश्‍यक 
असल्यास सदर सुविधा पुरवठाधारक वॉरंटी कालावधीमध्ये कशाप्रकारे उपलब्ध करुन देणार आहे 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
पुरवठाधारकासमवेत विचारविनिमय करुन द्याव्यात. 
स्मार्ट मोबाईल फ़ोन संबंधित कर्मचा-यास पोहोच झाल्यानंतर त्याची नोंद संबंधित बाळ विकास 
प्रकल्प अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी, याबाबतच्या उचित मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी द्याव्यात. 
निविदेतील अटी शर्ती नुसार विहित कालावधीत पुरवठादाराकडून पुरवठा करणे बंधनकारक 
राहील. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी गुगल शीट द्वारे जिल्हा, 
जिल्ह्यातील एकूण अंगणवाडी केंद्र, मोबाईलचा पुरवठा झालेल्या अंगणवाडी केंद्रांची संख्या व 
शिल्लक अंगणवाडी केंद्र संख्या याप्रमाणे दर आठवड्याला माहिती प्राप्त करून घेऊन शासनास 
सादर करावी. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी 
धोरणातील तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१६६/का.६ 


२. सदर प्रयोजनासाठी केंद्र शासनाने प्रति मोबाईल फोनकरिता मंजूर केलेल्या दरानुसार येणारा रुपये 
१३५,६६,९३,२०० (अक्षरी रुपये एकऱी पस्तीस कोटी सहासष्ट लाख त्र्यात्रव हजार दोनशे फक्‍त) एवढा खर्च 
पोषण अभियानाकरिताच्या २२३६२०८४, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) केंद्र हिस्सा (६० Tah) व 
२२३६२०९३, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) राज्य हिस्सा (४० टक्के) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून 
देण्यात येणा-या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. याव्यतिरिक्त येणाऱ्या अतिरिक्‍त खर्चापैकी केंद्र शासनाने 
त्यांच्या हिऱ्याची रक्‍कम उपलब्ध करुन न दिल्यास सदर अतिरिक्त खर्च राज्य हिऱ्यामधून भागविण्यात 
यावा. त्यानुसार सदर आदेशानुसार पुरवठादाराकडून निविदेतील अटी शार्तीप्रमाणे वरीलप्रमाणे मोबाईलचा 
पुरवठा झालेला आहे याची खात्री करुन जेवढा पुरवठा झालेला असेल त्याबाबतची चलने प्राप्त झाल्यानंतर 
देयके अदा करण्यास मंजुरी देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१६३३१५७३३० असा आहे. हा Sea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 

V | L A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d 
R A M D A S 9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
INumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B4410 


me a, 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.मंत्री (म. व बा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AY 


८ 0८ Ww 


८४) 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद, 

१०) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 

११) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २ मुंबई / नागपूर, 

१२) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


wen se 


१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे, 
१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१६) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


